RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मार्च २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 


क्रमांक मविन्या १२१७ / प्र.क्र .१६३/विक्रीकर प्रशासन - १. - महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( सन २००५ चा महा . ९) च्या कलम 
११ मधील उप कलम (१) आणि ( २) तसेच महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर नियम, २००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि इतर प्रदान केलेल्या सर्व शक्तींचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री. सुदाम पंजाबराव देशमुख, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांची महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, मुंबई 
खंडपीठावर न्यायिक सदस्य म्हणून त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून दिनांक १४ मार्च २०१ ९ पर्यंत नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज . अ. शेख, 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९ ४० 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th March 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. MVN - 1217 /C.R.163/Sales Tax (ADM - 1).— In exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1) and ( 2 ) of section 11 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX 
of 2005 ) read with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and of all other 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , appoints Shri Sudam 
Panjabrao Deshmukh , Retired District Judge as the Judicial Member of the Maharashtra Sales 
Tax Tribunal, Mumbai with effect from the date on which he assumes the charge of the said 
post, till the 14th March , 2019 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Z. A. SHAIKH , 


Deputy Secretary to the Government. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ -एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १ ९ ४० 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मार्च २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मविन्या १२१७ /प्र.क्र .१६३/विक्रीकर प्रशासन-१. - महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( सन २००५ चा महा. ९) च्या कलम 
११ मधील उप कलम (१) आणि (२) तसेच महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि इतर प्रदान केलेल्या सर्व शक्तींचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . विलास दादू डोंगरे, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर यांची महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, पुणे 
खंडपीठावर न्यायिक सदस्य म्हणून त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून दिनांक २८ जून २०२० पर्यंत नियुक्ती करीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज . अ . शेख , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th March 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 


No. MVN - 1217 / C.R.163/Sales Tax (ADM - 1 ).- In exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1) and ( 2 ) of section 11 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX 
of 2005 ) read with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and of all other 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , appoints Shri Vilas 
Dadu Dongre , Principal District and Sessions Judge , Nagpur as the Judical Member of the 
Maharashtra Sales Tax Tribunal, Pune Bench with effect from the date on which he assumes 
the charge of the said post , till the 28th June 2020. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Z. A. SHAIKH. 


Deputy Secretary to the Government . 


भाग चार ब -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८/ चैत्र ८-१४, शके १९ ४० 

वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मार्च २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मविन्या १२१७ /प्र.क्र .१६३/विक्रीकर प्रशासन-१. - महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( सन २००५ चा महा. ९) च्या कलम 
११ मधील उप कलम (१) आणि (२) तसेच महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम ६ अन्वये आणि इतर प्रदान केलेल्या सर्व शक्तींचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्रीम . अंजना दशरथ सावंत, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांची महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, नागपूर 
खंडपीठावर न्यायिक सदस्य म्हणून त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत नियुक्त करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज . अ . शेख , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 19th March 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 


No. MVN- 1217 / C.R.163 /Sales Tax ( ADM- 1 ). In exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1) and ( 2 ) of section 11 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX 
of 2005 ) read with rule 6 of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and of all other 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , appoints Smt. Anjana 
Dashrath Sawant, Retired District Judge as the Judicial Member of the Maharashtra Sales Tax 
Tribunal, Nagpur Bench with effect from the date on which she assumes the charges of the said 
post, till the 31st December 2019 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Z. A. SHAIKH, 


Deputy Secretary to the Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८/ चैत्र ८-१४, शके १९ ४० 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मार्च २०१८ 


शुद्धीपत्रक 


. 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी २०१७ /( ७७३ )/उ.१४.-महाराष्ट्र शासन साधारण राजपत्र भाग ४ ब दिनांक ११-१७ जानेवारी २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
करण्यात आलेल्या शासन अधिसूचना उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी २०१७ / ( ७७३) / उद्योग १४ ,दिनांक १० जानेवारी २०१८ च्या 
पृष्ठ १ वरील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये “ उप विभागीय अधिकारी , वाई विभाग , वाई, जि . सातारा " ऐवजी “ उपविभागीय अधिकारी, फलटण , 
जि . सातारा ” असे वाचावे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिलकुमार रा . उगले , 
कार्यासन अधिकारी . 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 27th March 2018 . 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No. IDC.2017 / (773)/IND-14.—In the Government Notification , Industries , Energy and Labour 
Department , No. IDC.2017/(773 )/IND- 14. , dated 11th -17th January , 2018 published in the 
Maharashtra Government Gazette Ordinary Part IV - B , dated 10th January 2018 , at page No.4 in 
paragraph No. 2 , words “ Sub Divisional Officer, Wai, Division Wai , District Satara ” be read as 
" Sub Divisional Officer , Phaltan , District Satara ." 


" 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANILKUMAR R. UGALE , 

Section Officer . 


भाग चार ब -२ अ 


ur 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८/ चैत्र ८-१४, शके १९ ४० 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मार्च २०१८ 


शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 


. 


क्रमांक आयडीसी २०१७ /( ५२२) /उ.१४.-महाराष्ट्र शासन साधारण राजपत्र भाग ४ ब दिनांक ३० नोव्हेंबर, ६ डिसेंबर २०१७ मध्ये 
प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी २०१७/ (५२२ )/ उद्योग १४ , दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०१७ च्या पृष्ठ ७ वरील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये “ उप विभागीय अधिकारी, वाई , जिल्हा सातारा " ऐवजी " उपविभागीय अधिकारी, फलटण, 
उपविभाग फलटण , जि . सातारा " असे वाचावे. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिलकुमार रा . उगले, 
कार्यासन अधिकारी . 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 27th March 2018 . 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961 . 

No. IDC.2017 /(522 )/IND-14.-In the Government Notification , Industries, Energy and Labour 
Department , No. IDC.2017 /(522 )/IND - 14 ., dated 30th November — 6th December 2017 published 
in the Maharashtra Government Gazette Ordinary Part IV - B , dated 24th November 2017 , at 
page No. 8 in paragraph No. 2 , words “ Sub Divisional Officer , Wai, District Satara ” be read as 
" Sub Divisional Officer, Phaltan , Sub - Division Phaltan , District Satara ." 


" 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANILKUMAR R. UGALE , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ -एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


: 


१६ 


बुधवार , जानेवारी २०, २०१६ / पौष ३० , 


शके १ ९ ३७ 


पर्यावरण विभाग 
नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , १५ वा मजला, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जानेवारी २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ . 

क्रमांक मलोहअ. २०१५ / प्र.क्र . २४३ / आस्थापना.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ( सन २०१५ चा महा. ३१ ) च्या कलम 
३( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, पर्यावरण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिनस्त कार्यालयांमार्फत पात्र 
उद्योगांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी याबाबत बाबी 
खालील परिशिष्टामध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे सेवा अधिसूचित करीत आहे : 


. 


अ.क्र . 


प्रथम अपिल 


लोकसेवेचा 
तपशील 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


द्वितीय अपिल 

अधिकारी 


अधिकारी 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
( ३ ) 


भांडवली गुंतवणूक (रु. कोटी मध्ये ) 
लाल संवर्गात नारिंगी संवर्गात हिरव्या संवर्गात 
मोडणारे मोडणारे मोडणारे उद्योग 
उद्योग 

उद्योग 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ८ ) 


१२० दिवस 


उप प्रादेशिक 


निरंक 


निरंक 


रु . ५० कोटी 


संबंधित 


१ उद्योग 

उभारण्यासाठी 
संमतीपत्र. 


प्रादेशिक 
अधिकारी. 


अधिकारी . 


पर्यंत . 


विभाग प्रमुख. 


( १ ) 


भाग चार ब -३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ -एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १ ९ ४० 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


१२० दिवस 


निरंक 


निरंक 


संबंधित 


२ उद्योग सुरू 

करण्यासाठी 
संमतीपत्र. 


उप प्रादेशिक 
अधिकारी. 


रु . ५० कोटी 
पर्यंत . 


प्रादेशिक 
अधिकारी . 


विभाग प्रमुख . 


१२० दिवस 


* रु . १० 


प्रादेशिक 
अधिकारी . 


रु . १५० रु . ५० ते ५०० 
कोटी पर्यंत . कोटी पर्यंत . 


कोटी पर्यंत . 


३ उद्योग 

उभारण्यासाठी 

संमतीपत्र . 
४ उद्योग सुरू 

करण्यासाठी 
संमतीपत्र . 


संबंधित सहाय्यक 
विभाग प्रमुख . सचिव 

( तांत्रिक ) . 
संबंधित सहाय्यक 
विभाग प्रमुख . सचिव 

( तांत्रिक ). 


१२० दिवस 


प्रादेशिक 
अधिकारी. 


* रु . १० कोटी 
पर्यंत . 


रु . १५० रु . ५० ते ५०० 
कोटी पर्यंत . कोटीपर्यंत . 


* प्रादेशिक अधिकारी यांचे अखत्यारीत येत नसलेल्या उद्योगांच्या सूचीमधील उद्योग वगळून इतर उद्योग वगळून इतर उद्योग. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सो . ना . 


बागुल , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ -एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९ ४० 


S 


ENVIRONMENT DEPARTMENT 
15th Floor, New Administrative Bldg ., Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th January 2016 


Schedule 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015 . 

No. MRSA . 2015 /C.R . 243/Establishment . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 Enviornment 
Department hereby notifies the public services to be rendered to the eligible Industries by 
Maharashtra Pollution Control Board and its field offices, with the stipulated time limit along 
with the Designated Officers , First Appellate Authorities and second Appellate Authories , as 
specified in the following Schedule : 


Sr. 
No. 


Public 
Services 


Designated 

Officer 


Time 
limit for 
providing 
Service 

(3 ) 


Capital Investment ( In Rs . Crore ) 
Red Orange 

Green 
Category Category Category 


( First 
Appellate 
Officer 


Second 
Appellate 
Officer 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


120 days 


NIL 


NIL 


1 Consent 

to Establish . 


Upto 50 


Sub Re 
gional 
Officer . 


Regional 
Officer 


Head of 
Department 


crore . 


120 days 


NIL 


NIL 


2 Consent 

to Operate . 


Sub 
Reginonal 
Officer. 


Upto 50 
Crore 


Regional 
Officer. 


Head of 
Department. 


120 days 


* Upto 


3 Consent 

to Establish . 


Reginonal 
Officer 


Rs. 10 
Crore . 


Upto 
Rs. 150 
Crore . 


Above 50 
crore to 
Rs. 500 
Crore . 


Head of 
Depart 
ment. 


Assistant 
Secretary 
( Technical) . 


120 days 


* 


4 Consent 

to Operate . 


Reginonal 
Officer . 


Upto 
Rs. 10 
Crore . 


Upto 
Rs. 150 
Crore . 


Above 
Rs. 50 
Crore to 
Rs. 500 
Crore . 


Head of 
Depart 
ment. 


Assistant 
Secretary 
( Technical) . 


* List of Industries Excluded from delegation of consent and Authorization Management to Regional Officer. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. N. BAGUL , 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार ब -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ -एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १ ९ ४० 


१७ 


बुधवार, 

जानेवारी २०, २०१६/ पौष ३० , शके १९ ३७ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 11th January 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CONTROL OF ORGANIZED CRIME ACT, 1999 . 


No. SPC . 1315 /C . R. 234 / D - IX.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read 
with sub -section ( 3 ) of section 5 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999 (Mah . 
XXX of 1999 ), the Government of Maharashtra with the concurrence of the Chief Justice of Bombay 
High Court, hereby constitutes the court presided over by Shri Vijay Venkatrao Patil , Judge , 
City Civil Court and Additional Sessions Judge , Greater Bombay as a Special Court to try the 
offences , and deal with the cases , registered under the Maharashtra Control of Organized Crime 
Act, 1999 and also to try the offences and deal with the cases , arising anywhere in the State of 
Maharashtra , wherein the provisions of the said Act have been invoked and the offences 
thereunder are registered and investigated by the Antiterrorist Squad , Mumbai. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


N. P. DHOTE , 
Legal Advisor- cum - Joint Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ -एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १ ९ ४० 


११ 


१८ 


बुधवार , जानेवारी २० , २०१६ / पौष ३०, शके १९ ३७ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मंत्रालय, ९ वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २० जानेवारी २०१६. 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्र . मभाऔ. १२१५/ प्र.क्र .८८ / अधिनियम . - महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ६१ ( सन १९ ६१ चा महा. २८ ) च्या कलम ३ अ च्या 
पोट -कलम ( १) मधील खंड ( ब ) अन्वये प्राप्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , खालील पाच व्यक्तींना महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषदेचे 
सदस्य म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी , याद्वारे, नामनिर्देशित करीत आहे, ते असे : 

( १) डॉ . आशुतोष सतीश गुप्ता ; 
( २ ) डॉ . किरण दत्तात्रय पंडीत ; 
( ३ ) डॉ . बाळासाहेब 
( ४ ) डॉ . औबेदुल्लाह मिर्झ बेग 
( ५ ) डॉ . रफीक अहमद सय्यद मुर्तझा सय्यद . 


एकनाथ हरपळे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सदाशिव बेनके , 
शासनाचे उप सचिव. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १९ ४० 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


9th Floor, Gokuldas Tejpal Hospital Complex , Lokmanya Tilak Marg , 

Mantralaya , Mumbai 400 001, dated the 20th January 2016 . 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS Act, 1961. 


No.CIM . 1215 / C.R.88/Acts . In exercise of the powers conferred under clause (b ) of sub -section 
( 1 ) of section 3A of theMaharashtra Medical Practitioners Act, 1961 (Mah . Act No.XXVIII of 1961), 
the Government of Maharashtra , hereby , nominates the following five persons as the members of 
the Maharashtra Council of Indian Medicine , for the purposes of the said Act, namely : 


( 1) Dr. Ashutosh Satish Gupta ; 
( 2 ) Dr. Kiran Dattatray Pandit; 
( 3 ) Dr. Balasaheb Eknath Harpale ; 


(4 ) Dr. Obaidullah Mirza Baig ; 


(5 ) Dr. Rafiq Ahmed Sayyad Murtaza Sayyad . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SADASHIV BENAKE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १९ ४० 


१३ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मंत्रालय, ९ वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २० जानेवारी २०१६. 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद (निवडणूक ) नियम , १९ ६७. 

क्र . मभाऔ. १२१५ /प्र.क्र .८८ / अधिनियम. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषद (निवडणूक ) नियम, १९६७, च्या नियम १४ च्या 
पोट-नियम (१) च्या अनुसार निर्वाचन अधिकारी यांनी महाराष्ट्र भारतीय औषध परिषदेच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत राज्य शासनास कळविले 
आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त नियमांमधील नियम १४ च्या पोट -नियम (१) मधील खंड ( ब) च्या अनुसार, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , उक्त निकाल याखाली 
प्रकाशित करीत आहे , तो असाः 

महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ६१ याच्या कलम ३ अ च्या पोट -कलम (१ ) मधील खंड ( क ) च्या उप- खंड ( एक ) च्या अनुसार 
निवडलेले आठ सदस्यः 

( १) डॉ . सुनील रावसाहेब आवारी 
( २ ) डॉ . अभिनंदन युवराज पाटील 
( ३ ) डॉ . विजय वासुदेव दातार ; 
( ४ ) डॉ . राजेंद्र रामचंद्र ठाकूर ; 
( ५ ) डॉ . संजय तुकाराम पाटील ; 
( ६ ) डॉ . राजेश भिमराव उताणे ; 
( ७ ) डॉ . सचिन नंदकुमार पांढरे ; 

( ८ ) डॉ . विष्णू चिंतामण बावणे. 
महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १ ९ ६१ याच्या कलम ३ अ च्या पोट-कलम ( १) मधील खंड ( क ) च्या उप- खंड ( दोन ) च्या अनुसार 
निवडलेला एक सदस्यः 

डॉ . मन्नालाल जयदेव शर्मा. 
महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम , १९ ६१ याच्या कलम ३ अ च्या पोट -कलम (१) मधील खंड (ड ) च्या उप- खंड ( एक ) च्या अनुसार 
निवडलेले दोन सदस्यः 

( १) डॉ . मुकुंद श्रीधरराव दिवे ; 

( २ ) डॉ . उत्तम धना महाजन . 
महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ६१ याच्या कलम ३ अ च्या पोट - कलम (१) मधील खंड (ड ) च्या उप- खंड (दोन) च्या अनुसार 
निवडलेले दोन सदस्यः 

( १ ) डॉ . दत्तात्रय विनायकराव पाटील 
( २ ) डॉ . अनुपमा 

जितेंद्र शिंपी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सदाशिव बेनके , 
शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १९ ४० 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


9th Floor, Gokuldas Tejpal Hospital Complex , Lokmanya Tilak Marg , 

Mantralaya ,Mumbai 400 001, dated the 20th January 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA COUNCIL OF INDIAN MEDICINE (ELECTION ) RULES, 1967 . 


No.CIM - 1215 /C.R.88/Acts. Whereas , the Returning Officer has, in accordance with sub -rule 
( 1 ) of rule 14 of the Maharashtra Council of Indian Medicine (Election ) Rules , 1967, informed the 
State Government about the result of the elections of the Maharashtra Council of Indian Medicine; 

Now , therefore, pursuant to the provisions of clause (b ) of sub -rule ( 1) of rule 14 of the said 
Rules , the Government ofMaharashtra , hereby, publishes the said result as hereunder , namely : 

Eight members elected under sub - clause (i) of clause (c ) of sub -section ( 1 ) of section 3A of the 
Maharashtra Medical Practitioners Act, 1961: 


( 1) Dr. Sunil Raosaheb Awari; 
( 2 ) Dr. Abhinandan Yuvraj Patil ; 
( 3 ) Dr. Vijay Vasudev Datar ; 
( 4 ) Dr. Rajendra Ramchandra Thakur; 
(5 ) Dr. Sanjay Tukaram Patil; 
(6 ) Dr. Rajesh Bhimrao Utane; 
( 7 ) Dr. Sachin Nandkumar Pandhare ; 
( 8 ) Dr. Vishnu Chintaman Bawane . 


One member elected under sub - clause ( ii) of clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of section 3A of the 
Maharashtra Medical Practitioners Act , 1961: 


Dr. Mannalal Jaydev Sharma. 


Two members elected under sub - clause ( i) of clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 3A of the 
Maharashtra Medical Practitioners Act, 1961 : 


( 1) Dr. Mukund Shridharrao Dive ; 
(2 ) Dr. Uttam Dhana Mahajan . 


Two members elected under sub - clause ( ii) of clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 3A of the 
Maharashtra Medical Practitioners Act , 1961: 


( 1) Dr. Dattatray Vinayakrao Patil ; 


( 2 ) Dr. Anupama Jitendra Shimpi. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SADASHIV BENAKE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


